सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता कुणबी 
समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या मुलुंड येथील 
कुणबी विद्यार्थी वसतीगृह (कुणबी भवन) 
इमारत बांधकामाकरिता निधी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- वसती २०२१/प्र.क्र. ०९/संस्था (वसतीगृहे) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जुलै, २०२१ 


संदर्भ: सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. वित्त मंत्री यांनी केळेली घोषणा. 
प्रस्तावना :- 


शतक महोत्सव साजरा केलेल्या संपुर्ण कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी - 
सिधुदुर्ग या जिल्हयात बहुसंख्येने असलेल्या मागास कुणबी बांधवांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक 
अर्थात त्यांच्या सर्वांगिण विकास करण्याचे ध्येय समोर oss कुणबी समाजोन्नती संघ या सामाजिक 
संस्थेची स्थापना दि. ०१.१०.१९२० साली मुंबई झाली. या सामाजिक संस्थेला मौजे मुलुंड ता. कुर्ला येथे 
सर्वे २१-१२३, हा ५०८.२५ चौ. मी. भुखंड शासनाकडून मिळालेला आहे. सदर भुखंडावर अद्ययावत 
असे विद्यार्थी वसतीगृह (कुणबी भवन) इमारतीचे बांधकाम सुरु झालेले आहे. सदर बांधकामाकरिता 
अंदाजे रु. ७.०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. समाज बांधव काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करणार आहेत. 
याकरिता सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. वित्त मंत्री महोदयांनी केलेल्या 
घोषणेनुसार, मुंबईतील मुळूंड येथील कुणबी विद्यार्थी वसतीगृहास निधी वितरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या मुलुंड येथील कुणबी विद्यार्थी वसतीगृह (कुणबी भवन) 
इमारतीसाठी रु. ५.०० कोटी इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता (केवळ एकदाच) 
उपलब्ध करून देण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळाकडील किंवा शामराव पेजे इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाकडील उपलब्ध 
निधी मधून परतफेडीच्या अटीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात यावा. याबाबतची पुरवणी मागणी 
पुढील हिवाळी अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात येईल. 

०३. कुणबी समाजोन्नती संघाने सदर वसतीगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या बांधकाम नियमावली प्रमाणे तसेच शासनाच्या प्रचलित आदेशाप्रमाणे करावे. महामंडळाने 
याबाबतचा आव्यक तो करारनामा इ. संस्थेकडून करून घ्यावे. 

०४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६५९/२०२१/व्यय-१४ 
दि. २३.०७.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वसती २०२१/प्र.क्र. ०९/संस्था (वसतीगृहे) 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१५४०३८४०२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANGESH 
HINDURAO BANSODE * 


(मं.हि.बनसोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२. मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२ 
३. सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अध्यक्ष, कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई 
६. महाळेखापाल (ले व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र्‌ -१ व २, मुंबई/नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई /ठाणे 
९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. वित्त विभाग (का- व्यय-१४/अर्थौपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई 
११. नियोजन विभाग (का. १४१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१२ . सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (वसतीगृहे) 


qs ? पळी ? 


